राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग,मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील कायमस्वरूपी नियमित २५ पदांना 
(सर्व नियमित अधिकारी / कर्मचारी) सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
शासन निर्णय क्रमांक: मातंस /राविआ/२०१९/प्रक्र०४/से-२/का.३९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ मे, २०१९ 


संदर्भ:- १. सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५, दिनांक १५.१२.२००४. 

२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग .क्र. मातंसं २०१२/प्र.क्र.२६८/का.३९ 
दिनांक २३.०७.२०१४ 

३. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग,क्रमांक:वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 

४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.वेपुर-२०१९/प्र. क्र.८/सेवा-९, दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१९ 

५. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९, दिनांक १४ मे २०१९ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र. १ अधिनियमानुसार शासनाने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाची 
स्थापना HSA आहे. राज्यात विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकास व संशोधनाला चालना 
मिळावी तसेच राज्यात विविध विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे कार्यक्रम राबविण्यासाठी हा आयोग 
प्रयत्नशील आहे. सदर आयोगाच्या आस्थापनेवरील विविध १३ संवर्गातील नियमित स्वरूपाच्या 
२५ पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासन निर्णय:- 


१. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाच्या आस्थापनेवरील विविध १३ संवर्गातील 
कायमस्वरुपी २५ पदांना सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशी नुसार सुधारित वेतनश्रणी लागू 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस /राविआ/२०१९/प्रक्र०४/से-२/का.३९ 


२. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मुंबई या आयोगामधील नियमित अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांच्या विविध १३ संवर्गातील पदांची असुधारित वेतनश्रेणी (सहाव्या वेतन आयोगातील 
वेतनश्रेणी) व सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “अ”जोडपत्रानुसार दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


३. सदर शासन निर्णय आयोगाच्या आस्थापनेवरील खालील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही:- 

अ) पूर्णकालिक कामावर नसलेले कर्मचारी. 

ब) एकत्रित वेतन दरावरील कंत्राटी कर्मचारी. 

क) रोजंदारी वरील कर्मचारी. 

ड) प्रकल्पांसाठी तात्पुरती निर्माण केलेली कंत्राटी पदे. 

इ) आकस्मिक खर्चामधुन ज्यांना वेतन दिले जाते असे रोजंदार कर्मचारी. 

ई) दि. ३१/१२/२०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झाळेळे आहेत व ज्यांना सेवानिवृत्तीनंतर 
त्या तारखेस पुन्हा कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍त करण्यात आलेले आहे असे कर्मचारी. 


४. सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्चितीस पात्र कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती आणि थकबाकीचे 
प्रदान महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ आणि शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 
क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९, दिनांक १४ मे २०१९ मधील तरतूदी नुसार करण्यात येईल. 


५. राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगातील नियमित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सुधारित 
वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे होणारा अतिरिक्‍त खर्च आयोगाच्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतन 
व भत्ते यासंबधीच्या खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतो, त्याच लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची घालण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व सुधारित 
अंदाज सादर करताना सदर अतिरिक्त खर्च विचारात घ्यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८३ / २०१९ / सेवा - ९, 
दिनांक २३/०५/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मातंस /राविआ/२०१९/प्रक्र०४/से-२/का.३९ 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०५२९१२३२४१६२११ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A A A DN: c=IN, st: 
D | L | Pp p R B H K R 2.5.4.20=89b94ecffd8918a27 10a5d1d74df983 1b69f2b6f91 aaf28f5f7 
di 2, 


MANTRALAYA,MUMBAI, 
ber=db7f7568a940bb360a1 cel bd2bdd5ff1d01208e90a71 


D ) F H M K H decbe553b b3e6, DIT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ‘DILIP PRABHAKAR DESHMUKH. 


Di 2019.05.29 13:22:48 +05'30' 


(दि. प्र. देशमुख) 
उप सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 

3) मा. राज्यमंत्री (साप्रवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव (ले. व HT), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) प्रधान सचिव (वि.तं./मा.तं.),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) सर्व मंत्रालयीन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

८) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
९) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११) वित्त विभाग (सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
१३) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-२५), मंत्रालय, मुंबई. 
१४) अध्यक्ष, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सदस्य सचिव, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवडनस्ती (साप्रवि-३९). 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस /राविआ/२०१९/प्रक्र०४/से-२/का.३९ 


/२०१९/प्रक्र०४/का.३९, दिनांक -२९/०५/२०१९, चे जोडपत्र. 


परिशिष्ट “अ 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान विभाग) क्र. मातंस/राविआ 


(रक्‍कम रुपयांत /Amount in Rs.) 


अ.क्र. पदनाम विद्यमान वेतन संरचना / सुधारित वेतन 
Existing Pay Structure मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर / 
Pay Level in Revised 
Pay Matrix 
वेतन बंड/ ग्रेड वेतन/ 
Pay Band Grade pay 
140८0 २ ३ ४ ५ 
शिव वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी १५६००-३९१०० ६६०० 5-२३ : ६७७००-२०८७०० 
2 | कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | ९३००-३४८०० ५४०० | 5-२० : ५६१००-१७७५०० 
3. | वैज्ञानिक सहायक ९३००-३४८०० ४३०० | S-98: ३८६००- १२२८०० 
४ । वरिष्ठ प्रशासकीय व fat} १५६००-३९१०० ६६०० 5-२३ : ६७७००-२०८७०० 
अधिकारी (अवर सचिव दर्जी) 
५ | प्रशासकीय अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० 5-१५ : ४१८०० - १३२३०० 
(कक्ष अधिकारी दर्जा) 
६ ।वित्तवलेखा अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० 5-१५ : ४१८०० - १३२३०० 
(कक्ष अधिकारी दर्जी) 
७ । लेखापाल ९३००-३४८०० ४३०० | 5-१४ : ३८६०० - १२२८०० 
८ | सहायक ९३००-३४८०० ४३०० — | 5-१४ : ३८६०० - १२२८०० 
९ | उच्चश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) | ९३००-३४८०० ४४०० 85-१५ : ४१८००-१३२३०० 
| qo | निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) | ९३००-३४८०० ४३०० 85-१४ : ३८६०० - १२२८०० 
(ea q | निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) | ९३००-३४८०० ४३०० 58-१४ : ३८६०० - १२२८०० 
१२ | लिपिक-टंकलेखक ५२००-२०२०० १९०० 5-६ : १९९०० - ६३२०० 
१३ | चपराशी ४४००- ७४४० १३०० | 5-१ : १५००० - ४७६०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


